नाशिक वनवृत्तातील १ राजपत्रित अस्थायी पद 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६९/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.६२ (29-22) /१०५, दि.२९.०८.२०२३. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६९/फ-४, दि.२०.०३.२०२३ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


नाशिक वनवृत्तातील १ राजपत्रित अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. नाशिक वनवृत्तातील १ राजपत्रित अस्थायी पदास दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. sad परिस्थितीत नाशिक वनवृत्तातील १ अस्थायी पदास (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल 
व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 
पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२२३/प्र.क्र.६९/फ-४ 

४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


नाशिक वनवृत्त कार्यालयातील १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव 
(योजनेत्तर) 

उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 

गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 


०१ संचालन व Waa 
०१ संचालन व Waa 
उपगौण शीर्ष (०१)(०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (वेतने) 

(२४०६ ००४२) 
५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥ीक्षीवा9$0[॥8.90/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२५११२९२५१११९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK eat ou 
SHASHIKANT 
सोबत :- विवरणपत्र "अ" JAKHALEKAR 


(वि.श.जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) सर्व अप्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 
) 
) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक वनवृत्त, नाशिक. 

विभागीय वन अधिकारी, पश्चिम नाशिक विभाग, नाशिक. 

विभागीय वन अधिकारी, पूर्व नाशिक विभाग, नाशिक. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६९/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६९/फ-४, 
दि. २५.०९.२०२३ 


विवरणपत्र "अ' 
नाशिक वनवृत्तातील २०२३-२०२४ मध्ये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे 
२०२३-२०२४ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे 
चाळू ठेवली होती त्याचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे 
ज्या झासकीय आदेशान्वये 
निर्माण केली त्या आदेज्ञाचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


अस्थायी 
पदांची 


पदांचे नाव 


मुख्य शा.न.म.व.व.वि.क्र एफडीएम- ।शा.नि.क्र.एफएसटी- 
वनसंरक्षक १८०/१/फ-२ दि.२९.०८.१९८३ । ०३/२३/प्र.क्र.६६९/फ-४, 
प्रा.) दि.२०.०३.२०२३ 
नाशिक 


विभागीय 


वन 
अधिकारी 
(मुख्यालय 
व नियोजन) 


मम मिसेस समम मम म मम मन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


